सह संचालक, गट-अ, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय या Pande अधिकाऱ्यांच्या, 
दि.०१.०१.२०२१ व दि.०१.०१.२०२२ रोजीच्या 
तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूच्या प्रसिद्ध करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.- औसुवआ-०५१८/प्र.क्र.ई६३/कामगार-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २३ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा:- १) समक्रमांकाचे परिपत्रक दि.२०.०१.२०२२. 
2) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाचे पत्र क्र.औसुवआ/आस्थापना/२३७९/२ 
दि.१६.२.२०२२. 


परिपत्रक 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.२०.०१.२०२२ च्या परिपत्रकान्वये, सह संचालक, गट-अ, औद्योगिक 
सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या, दि.०१.०१.२०२१ व दि.०१.०१.२०२२ 
रोजीच्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूच्यांचे प्रारूप प्रसिद्ध करण्यात आले होते. सदर प्रारूपावर संबंधित 
अधिकाऱ्यांची निवेदने/ आक्षेप असल्यास १५ दिवसांत शासनाच्या निदर्शनास आणण्याबाबत 
संचालनालयास कळविण्यात आले होते. संचालनालयाने त्यांच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१६.०२.२०२२ 
च्या पत्रान्वये यानुषंगाने संबंधितांकडून कोणतेही आक्षेप/ त्रुटी प्राप्त न झाल्याचे कळविले आहे. 


२. सह संचालक, गट-अ, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या, 
दि.०१.०१.२०२१ व दि.०१.०१.२०२२ रोजीच्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूच्या, या, सामान्य प्रशासन विभाग, 
अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दि.२१.०६.२०२१ व त्यासंबंधीचे परिपत्रक 
दि.१३.०७.२०२१ मधील तरतूदीनुसार आणि खाली नमूद प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांच्या अधीन राहून 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत-- 


१) मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दि.०४.०८.२०१७ रोजी पदोन्नतीमधील 
आरक्षणाबाबत दिलेल्या आदेझशाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 
केलेली व प्रलंबित विशेष अनुज्ञा याचिका (SLP) क्र.२८३०६/२०१७ 


2) मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये दाखल, मूळ अर्ज क्र.४००/२०१७. 


जड सदर WMA परिपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०२२०२२४११३७१०४६१० असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ASHOK S MANDE १, 


(अशोक मांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति- 

१) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

२) सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य. 

३) संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
प्रतः- 

१) प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक, उ.ऊ. व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२) निवड नस्ती. 


संवर्गाचे नाव:- सह संचालक, गट-अ 
वेतनश्रेणी:- एस-२३: ६७७००-२०८७०० 
दि.०१ जानेवारी २०२१ ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.१.१.२०२० ते दि.३१.१२.२०२० या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची). 


(उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र. औसुवआ-०५१८/प्र.क्र.६३/कामगार-१, दि.२३ फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र) 


ज्येष्ठता शासकीय संबंधित | जन्मदिनांक | प्रवर्ग संवर्गात प्रत्यक्ष ज्येष्ठतेचा सेवा शेरा 

क्रमांक | कर्मचाऱ्याचे नांव | पदावरील रूजू दिनांक | दिनांक निवृत्तीचा 
नियुक्तीचा दिनांक 
मार्ग 

| 9 | २ ३ 1 ४ ५ & | ७ ८ ९ 
१ | श्री.अ.धो.खोत पदोन्नती =| ०१.०६.१९६५ | खुला | २९.०५.२०१८ | २९.०५.२०१८ | ३१.०५.२०२३ 
२ श्री.वि.मा.यादव =| पदोन्नती । १७.०९.१९६३ | खुला | २९.०५.२०१८ | २९.०५.२०१८ | ३०.०९.२०२१ 
3 श्री.स.अ.तिखे पदोन्नती । २९.०५.१९६४ | अ.जा. | २९.०५.२०१८ | २९.०५.२०१८ | ३१.०५.२०२२ 
४ | ait पदोन्नती =| १४.०५.१९६६ | खुला | २९.०५.२०१८ | २९.०५.२०१८ | 39.04.2028 
yg ।श्री.मु.र.पाटील  । पदोन्नती । 09.08.9984 | खुला | २९.०५.२०१८ | २९.०५.२०१८ | 39.04.2023 
६ | texas पदोन्नती । 24.02.9988 | वि.मा.प्र. | ३१.०८.२०१८ | 39.02.2092 | 22.02.2022 
७ ।कु.शा.सा.होंदुले | पदोन्नती | 08.08.9900 | अ.जा. | 09.08.2098 | 09.08.2098 | 30.08.2034 
श्री.वि.वि.ळोढे पदोन्नती । ०२.११.१९८३ | वि.मा.प्र | ०७.०६.२०१९ | ०७.०६.२०१९ | ३०.११.२०४१ 
श्री.सु.सा.जोशी | पदोन्नती । १८.०२.१९८० | भ.ज. (क) | १३.०८.२०१९ | १३.०८.२०१९ | २८.०२.२०३८ 
१० | श्री.रा.दि.दहिफळे पदोन्नती ।०४.०३.१९७७ | भ.ज. (ड) | १३.०८.२०१९ | १३.०८.२०१९ | ३१.०३.२०३५ 


lly signed by ASHOK S MANDE 


ASHOK S MAN DE DN: CN = ASHOK S MANDE, C = IN, S 


MAHARASHTRA, OU = INDUSTRY ENERGY AND. 
}OUR DEP» 
2022.02.24 11:38:56 +05'30' 


(अशोक मांडे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


संवर्गाचे नाव:- सह संचालक, गट-अ 

वेतनश्रेणी:- एस-२३: ६७७००-२०८७०० 
दि.०१ जानेवारी २०२२ ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.१.१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची). 

(उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र. औसुवआ-०५१८/प्र.क्र.६३/कामगार-१, दि.२३ फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र) 


ज्येष्ठता | शासकीय कर्मचाऱ्याचे | संबंधित जन्मदिनांक प्रवर्ग । संवर्गात प्रत्यक्ष  ज्येष्ठतेचा सेवा शेरा 
क्रमांक नांव पदावरील रूजू दिनांक दिनांक निवृत्तीचा 
नियुक्तीचा दिनांक 
मार्ग 

॥. | २ ३ | ८४ 4 & | ७ ८ ९ 

| 9 | श्री.दे.भ.गोरे पदोन्नती । १४.०५.१९६६ | खुला | 28.04.2092 । २९.०५.२०१८ | 39.04.2028 

२ श्री.मु.र.पाटील पदोन्नती । ०१.०६.१९६५ | खुला | २९.०५.२०१८ | २९.०५.२०१८ | ३१.०५.२०२३ 

३ श्री.हे.र.धेड पदोन्नती | २६.०२.१९६४ | वि.मा.प्र. | ३१.०८.२०१८ | ३१.०८.२०१८ | २८.०२.२०२२ 

४  ।कु.शा.सा.होंदुले पदोन्नती । ०९.०६.१९७७ | अ.जा. । ०७.०६.२०१९ | ०७.०६.२०१९ | ३०.०६.२०३५ 

षु श्री.वि.वि.लोढे पदोन्नती । ०२.११.१९८३ | वि.मा.प्र | ०७.०६.२०१९ | ०७.०६.२०१९ | ३०.११.२०४१ 

& श्री.सु.सा.जोशी पदोन्नती | १८.०२.१९८० | भ.ज. (क) | १३.०८.२०१९ | १३.०८.२०१९ | २८.०२.२०३८ 

9 श्री.रा.दि.दहिफळे पदोन्नती | ०४.०३.१९७७ | भ.ज. (ड) | १३.०८.२०१९ | १३.०८.२०१९ | ३१.०३.२०३५ 

८ श्री. न.अ.देवराज Galadt | २२.०४.१९८१ अ.ज. | २६.०७.२०२१ । 2G.019.2029 | 30.08.2038 ।मा.सर्वाच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा 

९ श्री.वि.वि.काटमवार पदोन्नती | 09.90.9898 अ.ज. । २६.०७.२०२१ | २६.०७.२०२१ | ३०.०९.२०३७ | याचिका (SLP) क्र.२८३०६/२०१७ वरील 

शिंगी श्री.मा.पां.तोटेवाड पदोन्नती । २०.०२.१९७८ अ.ज. । २६.०७.२०२१ | २६.०७.२०२१ । २८.०२.२०३६ |। अंतिम निर्णयाच्या अधीन दि.२६.७.२०२१ 
रोजी सह संचालक पदी तात्पुरती पदोन्नती 

शि. श्री. अ.मो.अवसरे पदोन्नती । १४.०५.१९७९ खुला | ०९.०८.२०२१ | ०९.०८.२०२१ | ३१.०५.२०३७ ।मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा 

१२ | श्री.वि.ब.घोगरे पदोन्नती | १४.०६.१९७८ खुला | ०९.०८.२०२१ | ०९.०८.२०२१ | ३०.०६.२०३६ | याचिका (SLP) क्र.२८३०६/२०१७ वरील 

१३ | श्री.अ.अ.घोगरे पदोन्नती । ०५.०२.१९८१ खुला | ०९.०८.२०२१ | 08.02.2029 | २८.०२.२०३९ | अंतिम निर्णयाच्या अधीन दि.९.८.२०२१ 
रोजी सह संचालक पदी तात्पुरती पदोन्नती 

ASHOK 5 ककी 
MANDE AND LABOUR DEPARTMENT ल 


Date: 2022.02.24 11:39:07 +05'30" 


(अशोक मांडे ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


